नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या 
विकास कामांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी 
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स 
गठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.१०३/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : १७ एप्रिळ, २०१८ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३०७/१५४९/प्र.क्र.१४४/०७/नवि-१०, दि.३० जुळे,२००८ 
२) शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३१५/प्र.क्र.३४०/नवि-१०, दि.२७ एप्रिळ, २०१६ 
३) शासन निर्णय क्र. सिआयडी-३३१५/प्र.क्र.३४०/नवि-१०, दि.६ नोव्हेंबर, २०१७ 
४) मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.२४.०१.२०१८ च्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 


नवी मुंबई येथे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर विकसीत करण्यात येणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय 
विमानतळ प्रकल्पाचे काम उच्चतम बोलीधारक मुंबई इंटरनॅशनळ एअरपोर्ट प्रा.लि. या सवलतधारकास 
दि.६.११.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 
प्रकल्पाची विकासपूर्व कामे सुरु आहेत. तथापि, विमानतळाचे काम विहीत कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी सुरक्षा 
विषयक बाबी, विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा, रेल्वे / मेट्रो / रस्ते यांची विमानतळाशी जोडणी, वाहतूक नियंत्रण 
इत्यादी संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाच्या संबधीत विभागांमध्ये समन्वय साधणे आवश्‍यक आहे. सदर बाब विचारात 
घेता, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रक्रियेत अंर्तभूत होणाऱ्या सर्व संबंधीत विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी 
दि.२४.०१.२०१८ रोजीच्या बैठकीत मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठित 
करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी टास्क 
फोर्स गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या Brea व यहास्वी अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे टास्क 
फोर्स गठित करण्यात येत आहे :- 


यि मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव (गृह) सदस्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 
४ | प्रधान सचिव (नवि-१) सदस्य 
५ | प्रधान सचिव (ऊर्जा) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.१०३/नवि-१० 


६ | प्रधान सचिव (महसूल व वने) सदस्य 

७ | महानगर आयुक्‍त (एमएमआरडीए) सदस्य 

८ | प्रधान सचिव (विमानचालन) मद्य 

९ | उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको सदस्य 

१० | मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण सदस्य 

११ | व्यवस्थापकीय संचालक, टाटा पावर सदस्य 

१२ | विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग सदस्य 

१३ | सभासद (संचालन), भारतीय विमानतळ प्राधिकरण सदस्य 

१४ | पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई सदस्य 

१५ | सहव्यवस्थापकीय संचालिका - १, सिडको सदस्य 

१६ | नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा. लि./सवळतधारक | सदस्य 

यांचे प्रतिनिधी 
१७ | मुख्य महाव्यवस्थापक (परिवहन व विमानतळ), सिडको सदस्य सचिव 
विशेष निमंत्रित :- 

१ | प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) fears निमंत्रित 
२ | प्रधान सचिव (पर्यावरण) fears निमंत्रित 
३3 | आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका विशेष निमंत्रित 
४ | आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका विशेष निमंत्रित 
५ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड fears निमंत्रित 
६ | महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे विशेष निमंत्रित 


नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या वरील 


टास्क फोर्सची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


अ. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची विहीत कालमर्यादेत अंमलबजावणी करण्यासाठी 


विविध बाबींच्या अनुषंगाने सर्व विभागांशी समन्वय साधणे. 


ब. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडणीच्या अनुषंगाने रस्ते, रेल्वे, पाणी पुरवठा, विद्युत 
पुरवठा, मेट्रो तसेच मुंबई ट्रान्स हार्बर प्रकल्प यांच्या विहीत कालावधीतील परिपूर्ण करण्याच्या 


अनुषंगाने कार्यवाही करणे. 


क. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासासाठी महाराष्ट्र शासन/अनुषंगिक कार्यालयांकडून 


आवरयक असणारे परवाने प्राप्त करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


are निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.१०३/नवि-१० 


ड. प्रस्तुत प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी अन्य व्यक्‍ती अथवा संस्थेच्या सहकार्याची आवश्‍यकता 
भासल्यास त्यांना निमंत्रीत करुन मार्ग काढणे. प्रकल्पाच्या अंमलबलावणीच्या अनुषंगाने भविष्यात 
उद्भवणाऱ्या अन्य मुद्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१२१५३७४३४४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dattatray sie eaten 
Yadav वक र का क 
(श्रीराम यादव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.राज्यमंत्री (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक,दाहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको), 
निर्मल, दुसरा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१. 
१३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई. 
१४. जिल्हाधिकारी, अलिबाग, रायगड. 
१५. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
१६. निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


